वाचा: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची salad करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५ /बांधकाम-४ 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 


24 मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 


दिनांक : १८ जुले, 


२०२४. 


१ शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना- 
८, दि. ०९ सप्टेंबर २०१०. 

२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

3) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२४. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १२७४, १३९४ व १५३८/ २०२४ दि. ०६, २० व ३१मे, २०२४. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2 विधान aoa मतात अंदाजित १० वर्ष देखभाल 
: पॅकेज लांबी a 
wa aa/| __. कामाचे नाव किंमत दुरूस्ती अंदाजित 
क्र. क्रमांक (कि.मी) 
तालुका (रु. लक्ष) किंमत (रू.लक्ष) 
प्रजिमा १३ ते चिचवली तर्फे तळोजा, शिरवली, 
त वांगणी तर्फे तळोजा रस्ता ४.१२० ७३२.३६ ३५.७७ 
(MRL ०३, VR २९) 
: रामा १०३ ते वाजे, चेरवली वाजापूर wast रस्ता ae ees पतला 
.(9२० डं पि. 
(LR २९, VR ११४) : 
रामा १३ ते शांतीवन, भानघर, चिंचवली तर्फ वाजे 
3 ai रस्ता २.६०० ४०५.२२ 20.03 
पनवेल/ १ (MRL 08, ODR १६, १४, VR ९३) 
RAI- नको — 
पनवेल वावंजे ते मानपाडा रस्ता 
8 १८८ २.१०० 304.22 94.23 
(LR ०६, VR २७ 
ष्‌ इजिमा २१ ते नितळस रस्ता (LR ०५, VR 34) २.५२० ४०५.३३ १९.१७ 
: वाजे ते बकुळवाडी रस्ता suns तनय का 
(LR २८, VR १६९) न न न 
रामा १०३ ते मालडुंगे कुमठेवाडी रस्ता 
७ 4.900 १८६.०२ ९.४७ 
(९३-१७०, (१३-२४) 
८ रामा ८५ ते कानपोली रस्ता (VR-39, LR-8) १.२५० १८१.२१ ९.३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५/बांधकाम-४ 


रामा 903 ते खुटल्याचा पाडा (नेरेपाडा) रस्ता. (VR- 


१.०३० १४१.४ ७.२५ 
8 १०७, LR-32) ; द ी 
| १० | at रामा ८५ ते हेदूटणे रस्ता (VR-920, LR-99) २.४०० ६०७.१९ ३०.४४ 
| ११ | १ | पनवेल/ SR रामा १०३ ते सांगटोली रस्ता (VR-¥2, LR-30) १.५०० २३५.१९ १२.०३ 
१२ | पनवेल ve Ls, रामा १०३ ते धोदाणी रस्ता (VR-83, LR-24) १.९५० २९६.६६ १५.३४ 
१३ रामा १०३ ते Sale रस्ता (/३-१६१, LR-34) 9.200 १९४.३८ ९.९५ 
१४ धोदाणी ते चिचवाडी रस्ता (LR-26,VR ४२३) १.५१० २७९.३५ १४.५० 
१५ रामा १०३ ते भोकरपाडा रस्ता (LR-3§,VR ४४) 4.000 982.49 ७.६७ 
es रामा ८८ ते शिरवली तळाशी ढेबेवाडी रस्ता महा वा हा 

(LR ७२, VR ११२, ११३) > ; ni 
रामा ९३ तुकसई, GLAS, चिंबोडा ठाकूरवाडी रस्ता 
१७ ९३ तुकसई, तु Eg 2.400 340,02 १६.७९ 
कर्जत (MRL ०६, VR ४९) 
खालापूर रामा ९३ ते उंबरे ते साकुचीवाडी रस्ता 
१८ / i 2.204 492.08 २५.४६ 
foes (LR ४६, VR १३४) 
खालापूर yt eee 
माडप ते माडप ठाकूर वाडी रस्ता 
१९ र ४.५०० ८७८.९० ३९.५० 
(LR ८५, VR 928) 
रामा ९३ दूरशेत कातकरवाडी बोरमाळ रस्ता 
२० ५.२२० ८४८.०६ ४१.९९ 
(MRL ०७, VR ३४) 
रामा ७६ ते बार्डी रस्ता 
२१ १.७०० २८९.७९ १३.२० 
(LR ८५, VR ७८) 
च RD- पोसरी, बेडसे, वावलोली रस्ता दद ee oe 
RAI- (LR ८१, VR २६२ an = न 
॥१८९ रामा ७६ ते एकसळ आंबिवली रस्ता 
23 2.000 332.8¢ १८.०० 
(LR ९४, VR ०७ 
द रामा ८८ ते आपटी झाडाणी रस्ता नता ee sais 
कर्जत- (VR-28, LR-4) ; ; अ 
शू खालापूर / इजिमा ३८ ते जांबरुंग ठाकूरवाडी रस्ता हा लत गक 
.0५० र 9 
1 | कर्जत (VR-§9, MRL-09) : : 
रामा ७९ ते तिवरे वरई दहीगाव वदप रस्ता (LR ६०, 
२६ ४.०९० ८०८..७० 32.83 
VR ६८) 
ग्रामा ११९ ते धोत्रे ते पिगळस रस्ता 
२७ ३.८०० ६०१.८४ ३०.४४ 
(LR २३, VR ५२) 
प्रजिमा १५ ते किकवी बोरिवली खरबाची वाडी ते 
२८ शिलार रस्ता ३.६०० ५८२.९२ २८.७८ 
(LR ११९, VR १५६) 
उरण/ राममा ०४, नांदगाव ते नांदगाव कातकर वाडी रस्ता 
२९ २.४५० ४२५.०० २०.३३ 
पनवेल (LR ७१, VR ६१, १७१) 
a विधणे प्ररामा ०४ ते बोरी बु. रस्ता महा Scb.i0 ses 
(MRL ०१, ODR ©2) 7 ; न 
रामा १०३ ते मुलेखंड रस्ता 
३१ — 94.920 924.92 ९.४२ 
/ जा (LR १८ , VR 89) 
उरण भोम मोठी जुई रस्ता 
३२ RAI- 2.400 429.93 २९.०२ 
(LR ०६, VR ३०) 
— /१९० र्मा घुतुम रर 
- रामा १०३ ते धुतुम रस्ता गलत व्वा "त 
(LR 03, ODR ०६५) ; न : 
पोयंजे ते मोहपे रस्ता ( 
३४ डला 4.900 988.94 १०.०४ 
/ VR-48, LR-¥9) 
34 | पनवेल राममा ०४ ते घोसाळवाडी रस्ता (/३-८९, LR-42) १.३१० १९१.९४ ९.८७ 
३६ रामा १०४ ते माडभुवन रस्ता (VR-988, LR-§0) १.४०० २१४.७० १०.९३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५/बांधकाम-४ 


रामा १०३ बंबावी ते बंबावी कोळीवाडा रस्ता 
३७ 4.000 200.85 १०.०८ 
(VR-902, LR-94) 
रामा १०७, गूळसुंदे ते आकुळवाडी रस्ता 
३८ उरण १.६५० २७१.३८ १३.८४ 
/ a (VR-92, LR-4&) 
पनवेल 7 राममा ०४ ते डेरवली रस्ता 
३९ RAI- 4.000 १४८.७६ ७.५५ 
hae (VR-988, LR-819) 
a कल्हे ते लहूचीवाडी रस्ता Ried Ried 7 
(VR-92§, LR-§3) न द न 
उरण/ कोप्रोली ते कोप्रोळी आदिवासीवाडी रस्ता 
४१ te 9.230 298.98 १०.९३ 
उरण (VR-8, LR-8) 
रामा ९४ ते पाच्छापूर रस्ता 
४२ ४.७०० ६७५.५२ ३४.०४ 
(MRL 03, ODR ८४, VR ६०) 
. पेण / चंदरगाव ते चोपडेवाडी-व्हीआर ४२ रस्ता दा rr ९ 
सुधागड (LR ०७, VR 82) ह न न 
रामा ९४ ते पोटलज बु. डुबेवाडी कातकरवाडी रस्ता 
४४ ४.०२० ६२७.७६ ३१.६५ 
(LR ६०, VR २४, ५३) 
प्रजिमा २३ ते भाल विठ्ठल वाडी रस्ता 
४५ ४.५०० ८७३.४८ ४०.६२ 
(MRL १३, VR 39) 
RD- a Seas 
ye ae रामा ८८ ते फणसवाडी रस्ता ळं re ae 
= & fe) 2 र) 
पेण/ | ॥१९१ MECC NESS ii 
ia जिरणे ते चाफेगणी रस्ता ole ae ais 
(LR ११४, VR १७) ae? १ न 
त शिव गांधे ते बोरावाडी रस्ता व ला व 
.९०० र र 
(LR ६३, VR ११६) 
४९ बोरगावविराणी धनगरमाल रस्ता (0091-५६, 13-०२)  ३.५५० ५९९.८१ २७.९८ 
पेण/ ताडगाव खेमवाडी ते घोडंगाव रस्ता (VR-38, MRL- 
4o रगड २.०५० २५७.८८ १२.१६ 
सुधागड ७) 
५१ | पेण/पेण नाडे, अघाई ते भोगेश्वर रस्ता (LR-38,VR ६८) १.१२० १६०.२६ ७.७४ 
अलिबाग- री 
मुरुड प्ररामा ०५ ते चांडगाव तळवडे ते खैरे रस्ता (LR ५५, 
पर / ३.४६० ५८४.२७ २८.४२ 
VR ०९) 
रोहा 
eae महालोर ते टिटवी तालुका हद्द रस्ता 
43 = 4,000 (932.82 ३५.२० 
मुरुड/ (LR ३८, ७३१०८) 
ig 3 मुरुड प्ररामा ०४ मजगाव ते वेळास्ते रस्ता हा रगत nee 
न 3 (MRL ०४, ODR 998) न न न 
अलिबाग- 
५५ | मुरुड/ जट प्ररामा ०५ ते गोठणवाडी रस्ता (VR-982, (३३-५८) १.५०० २६४.५३ १४.१४ 
रोहा मातु 
५६ Rk प्रजिमा ३५ ते चिचवली रस्ता (0095-७२, LR-&) १.६२५ २१०.७४ १०.९० 
प्ररामा ०४ ते तळवली फणसापूर रस्ता (0091-६५, 
५७ ४.५०० ६७९.३० ३४.९४ 
MRL-(9) 
आतया प्ररामा ०४ ते सारळ आदिवासीवाडी रस्ता 
Bd . 9.924 440,09 ७.७४ 
गरुड” (LR-08 LR-9809) 
3 aati प्रजिमा 39 ते Tale (ARTS) रस्ता (LR ३८, ग्रामा 
५९ | अलिबाग ६.७०० १२२८.६८ ६२.६३ 
१९४,२८७) 
६० प्ररामा ०४ ते आवास रस्ता (LR-9,VR ५२) ३.१०० ४५१.२१ २३.३३ 
व धोकवडे ते रहाटले रस्ता ian salad द 
(_३-८२,५३ ६६) i ie ; 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५/बांधकाम-४ 


अलिबाग- जवत अनत 
मुरुड पाल्हे ते तळगाव रस्ता 
६२ / 4.9190 209.89 १०.६९ 
अलिबाग | पिटी (LR 48,VR १८८, १७७ 
अलिबाग a 
अलिबाग- यत वा तां 
मुरुड AR रामा ९१ ते शीवगाव रस्ता 
६३ | मुरुड/ १.४७० १९७.१६ १०.२२ 
मुरुड (_१-०७,५३ ६८) 
मुरुड 
ey मांदाटणे ते कुडगाव रस्ता 3 eet 10९ 
(LR 43, VR ८४) न ma | 
निगडी ते दगड घुम रस्ता 
६५  श्रीवर्धन/ 3 ४.४०० ७६८.८८ ३७.७६ 
ला (LR १०८, VR 92) 
रामा ९८ ते चिखलप ते आदिवासीवाडी रस्ता 
६६ ३.००० ५०४.७३ २४.९० 
(LR १३, VR १७, १०६) 
६७ रामा ९८ दुर्गवाडी ते चिराठी रस्ता (LR ११७, VR २०)  ३.४०० ५७०.५६ २९.६८ 
६८ | श्रीवर्धन / रामा ९७ तळा ते बामणघर रस्ता (LR १७, ॥३२१ | २.८५० ५०१.१३ २४.८० 
६९ तळा | RD- | पन्हेलीते कासे खोल रस्ता (॥॥३(_०५, VR 04) ४.५२० ६६७.३४ ३१.९६ 
श्रीवर्धन/ | RAI | प्ररामा ०४ ते गालसुरे साखरी अडी महाड खाडी रस्ता 
७० द ७.४०० १०७९.०५ ५७.१८ 
र्घन | 9१९३ (13०३,००॥ १२३) 
७१ ae रामा ९८ ते देवघर रस्ता (LR-04,VR 42) ३.२५० ५९६.९१ ३०.५५ 
म्हसळा 
साई ते खेरावाडी ते निगुडमाळ रस्ता (LR -११६,/३ 
92 ३.८८० ७४०.८१ ३९.७९ 
१४३) 
श्रीवर्धन/ वावे मांद्रज ते काकल दहिवली रस्ता (LR- 42,VR 
Ce 3.840 880.80 २५.९२ 
माणगाव १०८) 
काकल दहिवली ते काकल बुद्धवाडी रस्ता 
७४ १.१५० १७४.७२ ८.९३ 
(LR- 930,VR २१६) 
इजिमा १५९ लोहारे ते दिविल हावरे रस्ता 
७५ ३.६५० ७६१.७६ ३८.६७ 
महाड/ (LR १२, VR १८६, 04) 
पोलादपूर रामा १३८ ते मोरगिरी फौजदारवाडी रस्ता 
७६ ४.०५० ७५६.९७ ३७.८७ 
(LR ७०, VR 994) 
रामा ९६ ते करंजाडी रेल्वे स्टेशन ते बामणेकोंड रस्ता 
(919 8.900 ६१०.२८ ३०.५१ 
महाड/ (MRL ३०, VR २९) 
महाड माझेरी ते सुनेभाऊ ते शिवथरघळ रस्ता 
ष्ट ५.२२५ ८६३.५६ ४२.६१ 
(LR ७२, VR १४४) 
रामा ९७ ते चाच मांजुर्णे ते कुंभेवाडी रस्ता 
ए९ a 3.890 ६१०.५९ ३९.४० 
महाड/ | RD- (MRL 08, VR ६७, ११६) 
माणगाव | RAI- प्रजिमा ६१ जिते ते उंबरडी ते कुडूची पेठ रस्ता 
८० ३.००० ५१६.२० २५.९९ 
AWS (VR-<o, LR-98) 
महाड/ बोरजफाटा ते खोत वाडी कोडबेकोंड रस्ता 
८१ ४.५५० ८११.६० ४०.८० 
पोलादपूर (५३-१०, LR-24) 
मांजूर्णे ते केळगण ते केळगण (कामथवाडी) रस्ता 
C2 2.800 346.82 १८.६५ 
(LR- 2¢ VR ६८, ११९) 
महाड/ सामना इद ते मुगवली, कावीळवहाळ खु 
कडी राममा ६६ ते , कावीळवहाळ खुर्द ते 
८३ कावीळवहाळ बुद्रुक ते कावीळवहाळ कोंड रस्ता ५.५०० ८८९.४७ ४५.२१ 
(MRL - 08 VR ४८) 
महाड/ ग्रामा ६३ ते पळचील ते सावरीचीवाडी ते धनगरवाडी 
८४ ३.९५० ६३०.०५ 30.48 
पोलादपूर (॥1_-१११ ८४, १२७, १५७) 
एकूण ८४ कामे २४९.५४५ | ४१११२.७६ २०७१.९० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व ardtax कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. 
२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो २०१९/प्र.क्र.(9३/बांध-४ दिनांक 
२२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेशा द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद New 
Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू लांबीच्या 
रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची धावपट्टी घेण्यात 
यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावी. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन करावे 
लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री 
करण्यात यावी. 

iv) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

५) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१५/बांधकाम-४ 


vill) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

9) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

x) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 
व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (09/09) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२१०४१००२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8c505422af 
66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VINAYAKRAO PATIL यण ळी 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८) 0८ ww 


षु 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रायगड. 


Nn S&S O&M 


vo 


१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रायगड. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


